महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणामधील 
उपअभियंता (स्थापत्य), गट-अ या पदावरील 
तात्पुरती पदोन्नती 


महाराष्ट्र शासन 
पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग 
शासन आदेश क्रमांकः जिपग्रा-१२१८/प्र.क्र.३५१/पापु-२३ 
सातवा मजला, गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय इमारत संकुल, क्रॉफर्ड मार्कट जवळ, 
लोकमान्य टिळक मार्ग, मुंबई- Yoo 009 
तारीख: २७ फेब्रुवारी, २०२० 


शासन Sear :- 


जिल्हा परिषदेमधील ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागांतर्गत कार्यरत असलेल्या कनिष्ठ 
अभियंता/ शाखा अभियंता यांना महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणामधीळ उपअभियंता (स्थापत्य) पदी 
पदोन्नतीची संधी उपलब्ध व्हावी म्हणून महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम, १९६१ व 
महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण अधिनियम, १९७६ नुसार जिल्हा परिषदेमधील पाणी पुरवठा विभागाचा 
आकृतीबंध दिनांक ०४ मार्च, २०११ च्या शासन निर्णयान्वये निश्चित करण्यात आलेला आहे. या 
आकृतीबंधानुसार जिल्हा परिषदेमध्ये उपअभियंता संवर्गाची २०६ पदे निर्माण करण्यात आली आहेत. 
जिल्हा परिषदेतील कनिष्ठ अभियंता/ शाखा अभियंता यांना उपअभियंता (स्थापत्य) पदी पदोन्नती 
देण्याकरिता दिनांक ३१ जुले, 2092 च्या आदेशान्वये १३६ पदे निश्चित करण्यात आली आहेत. 
त्यानुसार जिल्हा परिषदेमध्ये सहाय्यक कार्यकारी अभियंता/ सहाय्यक अभियंता श्रेणी-१ ही पदे 
सरळसेवेने, उपअभियंता (पदवीधर) ही पदे पदोन्नतीने तर उपविभागीय अधिकारी/ उपअभियंता 
(पदविकाधारक) ही पदे पदोन्नतीने भरण्याचे निश्चित केले असून त्याचे प्रमाण अनुक्रमे ३४: ३३: ३३ असे 
आहे. 


०२. वरील परिच्छेदात नमूद केलेली वस्तुस्थिती विचारत घेऊन, जिल्हा परिषदेमधील 
खालील शाखा अभियंता (गट-ब, राजपत्रित) यांना सन २०१८-१९ या वर्षाच्या निवडसूचीमधून या 
आदेशाच्या दिनांकापासून “उपअभियंता (स्थापत्य) गट-अ, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, वेतनश्रेणी 
रु.१५६००-३९१०० + ग्रेड वेतन रु.५४००/- (सहाव्या वेतन आयोगानुसार) या पदावर मा. सर्वोच्च 
न्यायालयामध्ये दाखल विशेष अनुमती याचिका क्रमांक २८३०६/२०१७ मधील अंतिम निकालाच्या 
अधीन राहून तात्पुरत्या स्वरूपात पदोन्नती देण्यात येत असून त्यांना स्तंभ क्रमांक ६ मध्ये 
दर्शविल्याप्रमाणे महसुळी विभाग वाटप करण्यात येत आहेत. तसेच त्यांची पदस्थापना त्यांच्या 
नावासमोर स्तंभ क्रमांक ७ मध्ये दर्शविलेल्या कार्यालयामध्ये करण्यात येत आहे:- 


शासन आदेशा क्रमांकः जिपग्रा-१२१८/प्र.क्र.३५१/पापु-२३ 


अ.क्र. | अधिकाऱ्याचे नाव | अधिकाऱ्याचा । पदोन्नतीचा सध्याचे पदोन्नतीनंतर | उपअभियंता (स्थापत्य), 
मूळ प्रवर्ग प्रवर्ग कार्यालय वाटप म.जी.प्रा. पदावरील 
केलेला | पदोन्नतीने पदस्थापना 
महसुली केलेले कार्यालय 
विभाग 
ra ? 2 & 4 § हिरक या. 
पदवीधर 
१ | श्री. वैजनाथ | भ.ज.(ड) खुला | जिल्हा परिषद, पुणे ग्रामीण पाणी पुरवठा 
अशोकराव कराड कोल्हापूर. उपविभाग क्र. ७, 
राधानगरी, जिल्हा 
परिषद, कोल्हापूर. 
2 श्री.प्रसाद अनंतराव | इ.मा.व. खुला । जिल्हा परिषद, | नागपूर ।मुख्य अभियंता 
काटकर सोलापूर. कार्यालय, महाराष्ट्र 
जीवन प्राधिकरण, 
प्रादेशिक विभाग, 
नागपूर. 
३3 | मोहम्मद हुसेन | इ.मा.व. खुला | जिल्हा परिषद, | अमरावती । ग्रामीण पाणी पुरवठा 
अलीमोद्दिन कुमठे सोलापूर. उपविभाग पुसद, 
जिल्हा परिषद, 
यवतमाळ. 
४ | वासिमोद्दिन मोहम्मद | Sara, खुला | जिल्हा परिषद, | अमरावती । ग्रामीण पाणी पुरवठा 
याकुब शोख सोलापूर. उपविभाग नांदुरा, 
जिल्हा परिषद, 
बुलडाणा. 
पदविकाधारक 
q श्री. विनोद । वि.मा.प्र. खुला | जिल्हा परिषद, | औरंगाबाद | ग्रामीण पाणी पुरवठा 
माणिकचंद रोडे पुणे. विभाग, जिल्हा 
परिषद, औरंगाबाद. 
Q श्री. सुभाष चांगदेव खुला खुला | जिल्हा परिषद, | औरंगाबाद | ग्रामीण पाणी पुरवठा 
लांडे उस्मानाबाद. उपविभाग भूम, जिल्हा 
परिषद, उस्मानाबाद. 
3. श्री.बाबासाहेब खुला खुला | जिल्हा परिषद, पुणे ग्रामीण पाणी पुरवठा 
अण्णा मालगावे सिंधुदुर्ग. विभाग, जिल्हा 
परिषद, कोल्हापूर. 
४ | at. जयंत सोपान खुला खुला =| जिल्हा परिषद, | कोकण-१ । महाराष्ट्र जीवन 
ताकवले पुणे. प्राधिकरण, उपविभाग 
क्रमांक १, पनवेल. 


पृष्ठ ६ पैकी २ 


शासन आदेशा क्रमांकः जिपग्रा-१२१८/प्र.क्र.३५१/पापु-२३ 


अ.क्र. | अधिकाऱ्याचे नाव | अधिकाऱ्याचा । पदोन्नतीचा सध्याचे पदोन्नतीनंतर | उपअभियंता (स्थापत्य), 
मूळ प्रवर्ग प्रवर्ग कार्यालय वाटप म.जी.प्रा. पदावरील 
केलेला | पदोन्नतीने पदस्थापना 
महसुली केलेले कार्यालय 
विभाग 
षि ? 2 & ५ § शि विग 
५ | श्री.देपक एकनाथ खुला खुला । जिल्हा परिषद, | नाशिक । ग्रामीण पाणी पुरवठा 
देशमुख पुणे. उपविभाग  पार्थर्डी, 
जिल्हा परिषद, 
अहमदनगर. 
६ श्री. दगडू रामचंद्र | अ.जा. खुला | जिल्हा परिषद, | कोकण-२ | ग्रामीण पाणी पुरवठा 
कांबळे रायगड. उपविभाग भिवंडी, 
जिल्हा परिषद, ठाणे. 
७ | श्री. प्रवीण सुधाकर खुला खुला । जिल्हा परिषद, | नाशिक । ग्रामीण पाणी पुरवठा 
जोझी रायगड. उपविभाग 
अहमदनगर, जिल्हा 
परिषद, अहमदनगर. 
८ | a. संजय रंगराव | भ.ज. (बो खुला जिल्हा परिषद, नाशिक | ग्रामीण पाणी पुरवठा 
मिस्त्री पुणे. उपविभाग निफाड, 
जिल्हा परिषद, 
नाशिक. 
९ श्री. दिवाकर अनंत | SAG. खुला =| जिल्हा परिषद, | कोकण-१ | ग्रामीण पाणी पुरवठा 
पाटील रत्नागिरी. उपविभाग लांजा, 
जिल्हा परिषद, 
रत्नागिरी. 
१० | श्री. रावसाहेब | इ.मा.व. खुला | जिल्हा परिषद, | कोकण-१ | ग्रामीण पाणी पुरवठा 
सुखदेव माळी रायगड. उपविभाग महाड, 
जिल्हा परिषद, 
रायगड. 
११ | al. उदयकुमार खुला खुला | जिल्हा परिषद, | कोकण-१ | ग्रामीण पाणी पुरवठा 
राजाराम महाजनी सिंधुदुर्ग. उपविभाग देवगड, 
जिल्हा परिषद, 
सिंधुदुर्ग. 
१२ | at. अशोक खुला खुला | जिल्हा परिषद, | अमरावती । ग्रामीण पाणी पुरवठा 
हरजीभाई धामेचा अकोला. उपविभाग पांढरकवडा, 
जिल्हा परिषद, 
यवतमाळ. 


पृष्ठ ६ पैकी ३ 


शासन आदेशा क्रमांकः जिपग्रा-१२१८/प्र.क्र.३५१/पापु-२३ 


०३. उपरोक्त अधिकाऱ्यांची उपअभियंता (स्थापत्य, गट-अ या पदावर देण्यात आलेली 
पदोन्नती त्यांचेविरुध्द कोणत्याही प्रकारची विभागीय चौकशी प्रलंबित अथवा प्रस्तावित नाही, या 
धारणेच्या अधीन राहून देण्यात येत आहे. 


०४. मा.उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी याचिका क्रमांक २७९७/२०१५ मध्ये दिनांक 
०४/०८/२०१७ रोजी दिलेल्या निर्णयान्वये पदोन्नतीमधील आरक्षण अवैध ठरविले आहे. मा.उच्च 
न्यायालयाच्या या निकालाच्या विरोधात राज्य शासनाने मा.सर्वोच्च न्यायालयात विशेष अनुज्ञा याचिका 
क्रमांक २८३०६/२०१७ दाखल केली आहे. ही याचिका अद्याप प्रलंबित आहे. याबाबत विधी व न्याय 
विभागाने खुल्या प्रवर्गातील कर्मचाऱ्यांना पदोन्नती देण्यास कोणतीही वैधानिक अडचण नसल्याचे 
अभिप्राय fed आहेत. त्यानुसार सध्या पदोन्नती कोट्यातील खुल्या प्रवर्गातील रिक्‍त पदे निव्वळ 
तात्पुरत्या स्वरूपात सेवाज्येष्ठतेनुसार मा.सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाच्या अधीन राहून भरण्यात 
यावीत. अशी कार्यवाही करताना सेवाज्येष्ठता यादीमधील मागासवर्गीय अधिकारी/ कर्मचारी यांना 
पदोन्नती देण्यापूर्वी ते दिनांक २५/०५/२००४ च्या शासन निर्णयातील तरतुदीनुसार आरक्षणाचा लाभ 
घेऊन सेवाज्येष्ठता यादीत वरच्या स्थानावर आले नाहीत, याची खात्री प्रत्येक प्रशासकीय विभागाने 
करण्याच्या सूचना सामान्य प्रशासन विभागाने दिनांक २९/१२/२०१७ रोजीच्या पत्रान्वये दिल्या आहेत. 
त्यानुसार महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणातील उपअभियंता (स्थापत्य) या पदावरील पदोन्नत्या मा.सर्वोच्च 
न्यायालयात दाखल केलेल्या विशेष अनुज्ञा याचिका क्रमांक २८३०६/२०१७ मधील अंतिम निकालाच्या 
अधीन राहून पदोन्नती कोट्यातील खुल्या प्रवर्गातील रिक्‍त पदांवर निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपात 
करण्यात येत आहे. 


०५. वरील पदोन्नत उपअभियंता (स्थापत्य) यांनी पदोन्नतीच्या पदावरील त्यांच्या 
वेतननिश्चितीचा विकल्प पदोन्नतीच्या दिनांकापासून एक महिन्याच्या आत संबंधित कार्यालय प्रमुखाकडे 
सादर करावा. sa प्रकारचा विकल्प न दिल्यास त्यांची वेतननिश्चिती महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) 
नियम, १९८१ मधील नियम क्रमांक ११ (१) (३) Helles तरतुदीनुसार पदोन्नतीचा दिनांक विचारात घेऊन 
केली जाईल. 


०६. हे आदेश तात्काळ अंमलात येतील. पदोन्नत झालेल्या अधिकाऱ्यांना संबंधित 
कार्यालयाने तात्काळ कार्यमुक्त करून या विभागास कळवावे. तसेच पदोन्नत अधिकाऱ्यांनी पदस्थापना 
केलेल्या कार्यालयात तात्काळ रुजू व्हावे. पदस्थापनेत बदल करण्याच्या कोणत्याही विनंतीची दखल 
घेण्यात येणार नाही. 


पृष्ठ ६ पैकी ४ 


शासन आदेशा क्रमांकः जिपग्रा-१२१८/प्र.क्र.३५१/पापु-२३ 


०७. सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या ७/५५/.॥8॥8॥/99॥॥॥9.90४.॥ 


संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२००२२७११३९२४४१२८ असा आहे. 


हा आदेठा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Chetan Balasaheb Nikam 
C h e t a Nn DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 
ou=Water Supply and Sanitation 


Department, postalCode=400032, 


st=MAHARASHTRA, 


B a | a S a h e b 2.5.4.20=946f8eff01 148466¢26f8d80863da3 
4d0a26661f5eefb602c359549d8ed4511e, 

serialNumber=7268de4066097 1f8095 1c66d 

0657e903b378196f51a978d2a366cf5eb564 


७ 
N | ka mM ९0८, cn=Chetan Balasaheb Nikam 


Date: 2020.02.27 12:07:54 +05'30' 


(चेतन निकम) 


अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


श्री. वै.अ.कराड, शाखा/कनिष्ठ अभियंता, जिल्हा परिषद, कोल्हापूर. 
श्री. प्र अ.काटकर, शाखा/कनिष्ठ अभियंता, जिल्हा परिषद, सोलापूर. 
मो.हु.अ. कुमठे, शाखा/कनिष्ठ अभियंता, जिल्हा परिषद, सोलापूर. 
व.मो.या.शेख, शाखा/कनिष्ठ अभियंता, जिल्हा परिषद, सोलापूर. 
श्री.वि.म.रोडे, शाखा/कनिष्ठ अभियंता, जिल्हा परिषद, पुणे. 
श्री.सु.चां. लांडे, शाखा/कनिष्ठ अभियंता, जिल्हा परिषद, उस्मानाबाद. 
श्री.बा.अ.मालगावे, शाखा/कनिष्ठ अभियंता, जिल्हा परिषद, सिंधुदुर्ग. 
श्री.ज.सो. ताकवले, शाखा/कनिष्ठ अभियंता, जिल्हा परिषद, पुणे. 
श्री.दि.ए.देशमुख, शाखा/कनिष्ठ अभियंता, जिल्हा परिषद, पुणे. 
श्री.द.रा.कांबळे, शाखा/कनिष्ठ अभियंता, जिल्हा परिषद, रायगड. 
श्री.प्र.ससु.जोशी, शाखा/कनिष्ठ अभियंता, जिल्हा परिषद, रायगड. 
श्री.सं.रं.मिस्री, शाखा/कनिष्ठ अभियंता, जिल्हा परिषद, पुणे. 
श्री.दि.अ.पाटील, शाखा/कनिष्ठ अभियंता, जिल्हा परिषद, रत्नागिरी. 
श्री.रा.सु.माळी, शाखा/कनिष्ठ अभियंता, जिल्हा परिषद, रायगड. 
श्री.उ.रा.महाजनी, शाखा/कनिष्ठ अभियंता, जिल्हा परिषद, सिंधुदुर्ग. 
श्री.अ.ह.धामेचा, शाखा/कनिष्ठ अभियंता, जिल्हा परिषद, अकोला. 


मा.राज्यपाल, महाराष्ट्र राज्य यांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मुंबई. 
मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ६ पैकी ५ 


शासन आदेशा क्रमांकः जिपग्रा-१२१८/प्र.क्र.३५१/पापु-२३ 


मा.मंत्री (पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग), मंत्रालय, मुंबई. 
मा.राज्यमंत्री (पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग), मंत्रालय, मुंबई. 
मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई. 

प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग (सेवा), मंत्रालय, मुंबई. 

प्रधान सचिव, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
प्रधान सचिव, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

सदस्य सचिव, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, मुंबई. 


. संचालक, भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा, पुणे. 

. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद (सवी. 

. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१, मुंबई. 

. महालेखापाल, महाराष्ट्र-२, नागपूर. 

. उपसचिव, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१५. 
. उपसचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


उपसचिव, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग (सवी), मंत्रालय, मुंबई. 


उपसचिव, ग्रामविकास व जलसंधारण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


. मुख्य अभियंता (सवी, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण. 

. कार्यकारी अभियंता, ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग, जिल्हा परिषद (सवी. 

. जिल्हा कोषागार अधिकारी (सवी 

. सर्व मंत्रालयीन विभाग व त्यांच्या अधिपत्याखाळील सर्व कार्यालय प्रमुख/ विभाग 


प्रमुख. 


. निवडनस्ती, कार्यासन पापु-२३ 


पृष्ठ ६ पैकी ६ 


